माझी वसुंधरा अभियान 3.0 अंतर्गत प्राप्त बक्षीस 
रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांसाठी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालास (DPR) प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
मलकापूर नगरपरिषद, जिल्हा कोल्हापूर 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (६)/ तां.क.१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मदाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा: 
(१) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२३/ प्र.क्र.४६/ 
तां.क.१, दिनांक ०५ जून, २०२३ 
(२) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५७/ 
तां.क.१, दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२२ 
(३) प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी गठित समितीच्या दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी 
झालेल्या बैठकीचे इत्तिवृत्त 


प्रस्तावना : 

माझी वसुंधरा अभियान ३.० मधील ११ गटातील विजेत्यांचा सन्मान दिनांक ०५ जून, २०२३ रोजी 
करण्यात आला असून, या विजेत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना रोख रकमांची पारितोषिके व सदर बक्षीस रकमेच्या 
विनियोगाची कार्यपध्दती संदर्भीय क्रमांक (१) येथील दिनांक ०५ जून, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये जाहिर 
करण्यात आली आहे. त्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पारितोषिकाच्या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या 
कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून, त्यास संदर्भीय क्रमांक (२) येथील दिनांक ०८ फेब्रुवारी, २०२२ 
च्या शासन निर्णयान्वये मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित 
समितीकडून प्रशासकीय मान्यता घ्यावयाची आहे. 
२. त्यानुसार, बक्षीस मिळालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली 
दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालावर चर्चा होवून समितीने शिफारशी केल्या आहेत. समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार संबंधित स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा विचार करून माझी वसुंधरा अभियान ३.० अंतर्गत मलकापूर 
नगरपरिषदेला प्राप्त होणाऱ्या एकूण रू. ०१.०० कोटी बक्षिसांच्या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांचा रू. 
९९,९८,७९०.०० (रुपये नव्याण्णव लक्ष अठ्याण्णव हजार सातशे नव्वद फक्त) किंमतीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल 
मुख्याधिकारी, मलकापूर नगरपरिषद यांनी शहर अभियंता, इचलकरंजी महानगरपालिका यांच्या तांत्रिक 
मान्यतेसह सादर केला आहे. मलकापूर नगरपरिषदेने सादर केलेला सदर प्रस्ताव मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व 
वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या समितीच्या दिनांक ३० जानेवारी, 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (६)/ तां.क.१ 


2028 रोजी झालेल्या बैठकीत विचारात घेण्यात आला. सदर समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार, मलकापूर 
नगरपरिषदेने सादर केलेल्या एकूण रू. ९९,९८,७९०.०० (रुपये नव्याण्णव लक्ष अठ्याण्णव हजार सातशे नव्वद 
फक्त) व बक्षीस रकमेतील शिल्लक रू. १,२१०.०० अज्ञा एकूण रू. ०१.०० कोटी किंमतीच्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालातील कामांना खालील अटी व शातींच्या अधिन शासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे. प्रशासकीय मंजूरी 
प्रदान करण्यात येत असलेली कामे सोबतच्या जोडपत्र-५मध्ये दर्शविण्यात आली आहेत. 


२. wel aad 

१) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांसाठी कार्यान्वयन यंत्रणा मलकापूर नगरपरिषद राहील. 

२) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालात नमूद केलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीचा आर्थिक व भौतिक प्रगती 
अहवाल दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत माझी वसुंधरा अभियान संचालनालयास पाठविण्यात यावा. 

३) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांची अंमलबजावणी प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यापासून 
पुढील ६ महिन्यात पूर्ण करावी. 

४) मलकापूर नगरपरिषदेस प्राप्त बक्षीस रकमेचा रू. १,२१०.०० रकमेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल 
सादर केलेला आहे. सदर रक्‍कम कमी असल्याने त्यांनी या रकमेचा उपयोग माझी वसुंधरा 
अभियानांतर्गत घेण्यात येणाऱ्या विविध स्पर्धांच्या विजेत्यांना वक्षिस वितरणासाठी करावा. 

५) बक्षीस रकमेपेक्षा अधिकचा खर्च झाल्यास तो स्वनिधी मधून करण्यात यावा. 

६) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास, 
त्यासाठी कोणताही वाढीव निधी / अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार नाही. 

३. माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत मलकापूर नगरपरिषदेस “नगरपरिषद व नगर पंचायत गट (१५ हजार पेक्षा 
कमी लोकसंख्या)” गटात विभागस्तरावर रू. ०१.०० कोटी रकमेचे बक्षिस प्राप्त झाले आहे. या बक्षीस रकमेपैकी 
रु. ५०.०० लक्ष रकमेचा पहिला हप्ता त्यांना वितरीत करण्यात आला आहे. सदर बक्षीस रकमेमधून घ्यावयाच्या 
कामांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास उपरोक्त परिच्छेद-१ व २(४) प्रमाणे शासनाने प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
केली असल्याने मलकापूर नगरपरिषदेस बक्षिस रकमेचा उर्वरित रू. ५०.०० लक्ष (रुपये पन्नास लक्ष फक्त) रकमेचा 
दुसरा हप्ता महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळामार्फत वितरीत करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०२२३१६४१५३८४०४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षंकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SURVAKANT KISAN NIKAM 

RYA KA N T KI A N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=ENVIRONMENT AND CLIMATE 
CHANGE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=3978ceBe7 45912056 1f6f9473df7e92873ee7ac8c2f7c49ac520261061ddde 
4d, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=3A94A 1F658A34D45CA2859DBC88DFB40760079B8946087EFOFBSBC 
7007314027, cn=SURYAKANT KISAN NIKAM 


Date: 2024.02.23 16:51:05 +05'30" 


(सु. कि. निकम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (६)/ तां.क.१ 


मा. उप मुख्यमंत्री (गृह व ऊर्जा), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 

मा. उप मुख्यमंत्री (नियोजन व वित्त), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 

विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग 

जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर 

मुख्याधिकारी, मलकापूर नगरपरिषद , मलकापूर 

निवडनस्ती तां.क.१ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (६)/ तां.क.१ 


जोडपत्र- 9 


शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्रमांक मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (६)/ तां.क.१, 
दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२४ चे सहपत्र 


प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
अ. क्र. कामाचे स्वरूप 
करण्यात आलेली रक्‍कम (रू.) 
a २ ३ 
Miyawaki Garden Plantation and Maintenance at 
re | 3&, 80,909.00 
Mahadev Tekadi, Malkapur (K) 
Green Area Plantation and Maintenance at 
2 १३,५०,६६१.०० 
Mahadev Tekadi, Malkapur (K) 
Proposed १० kWp ON-GRID Solar PV System at 
3 Jadhavwadi Naka Shopping Complex |, Malkapur ७,५१,२३७.०० 
(K) 
Proposed १० KWp On Grid Solar Power System (8 
| | Municipal Building near Chatrapati Shivaji Maharaj ७,५१,२३७.०० 
stadium, Malkapur (<) 
Proposed १० KWp On Grid Solar Power system 
षु for Jadhavwadi Naka Shopping Complex II at 9,49,23.00 
Malkapur (kK) 
Proposed 90 KWp On Grid Solar Power system 
द ७,५१,२३७.०० 
for SWM Depo at Malkapur (kK) 
Proposed १० kWp ON-GRID Solar PV System at 
। & | ७,५१,२३७.०० 
Municipal Council Building, Malkapur (kK). 
Proposed १० kWp ON-GRID Solar PV System at 
८ | ७,५१,२३७.०० 
Fire Brigade Station, Malkapur (kK) 
IEC (Competitions (१०% of part two prize money 
९ | ५,०१,२१०.०० 
i.e., Rs. ५ lakhs+balance amount Rs. १,२१०)) 
4,00,00,000,00 
एकूण 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


